पाटोदा तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. 
पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड या संघावर शासन नियुक्‍त 
अशासकीय सदस्याची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमएलके- २०१९/प्र.क्र.५४/पदुम-१० 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) सहकार, पणन व वस््रोदयोग विभागाची क्र. सीएसएल-२०१६/प्र.क्र.१९/१३-स, 
दिनांक-६/४/२०१६ व दि.१४/३/२०१७ ची अधिसूचना. 
2) सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभागाचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
सन २०१८ चे अधिनियम क्र. १६५/२०१८, दिनांक-१४/१२/२०१८ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे HSA ७३ अ HA चे पोटकलम (२) मधील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभागाच्या दि.६/४/२०१६ व दि.१४/३/२०१७ रोजीच्या अधिसूचनांन्वये 
शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांवर नेमावयाच्या शासन प्रतिनिधींची अर्हता व अनुभव निश्चित 
करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कलम ७३ अअ अचे पोटकलम (२) चे परंतूकात दि.१४/१२/२०१८ रोजी सुधारणा 
करण्यात आली. सदर सुधारणेनुसार "ज्या सहकारी संस्थांना भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय जमीन 
या स्वरुपात किंवा इतर कोणत्याही स्वरुपात - मग ते रोख किंवा वस्तू रुपाने असो, शासनाचे सहाय्य असलेल्या गृह 
निर्माण संस्था वगळून इतर संस्थेच्या बाबतीत" संचालक मंडळामध्ये एक शासकीय अधिकारी जो सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था यापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा व्यक्‍तीस संचालक म्हणून नियुक्‍त करता येईल आणि एक खाजगी 
व्यक्‍ती जिला, ज्या प्रकारची सहकारी संस्था आहे, अशा सहकारी संस्थांशी संबंधित कार्यपध्दतीविषयी अनुभव असेल 
, तिला शासन नियुक्‍त संचालक म्हणून नेमता येईल, अशी तरतूद केली आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतूदीनुसार श्री. वसंत मुरलीधर काळे, 
रा.धनगरजवळका ता.पाटोदा जि.बीड हे शैक्षणिक अर्हता व अनुभव ह्या पात्रता पूर्ण करीत असल्याने, त्यांची पाटोदा 
तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड या संघावर शासन नियुक्‍त अशासकीय सदस्य 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पाटोदा तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड संघाच्या संचालक मंडळामध्ये 
शासन नियुक्‍त अशासकीय सदस्य म्हणून श्री. वसंत मुरलीधर काळे , रा.धनगरजवळका ता.पाटोदा जि.बीड यांची 
नेमणूक त्यांच्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३,८४ व ८८ अन्वये कोणतीही कारवाई 
झाली नसल्याच्या अटीच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक एमएलके- २०१९/प्र.क्र.५४/पदुम-१० 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७०९११५४३५२२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत:- 

१. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई-१८ 

६. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), वरळी, मुंबई -१८ 


७. विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 


८. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बीड. 


Digitally signed by BALASAHEB K RASKAR 
DN: tra, 
25. 
5 
ste 
ser 


ak 
786! 
7०% ८590249518 
ANI |ERTES DEPT, 
cn=BALASAHEB K RASKAR 
Date: 2019. 


1019.07.09 12:01:42 +05'30" 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3590439294176१16090324543 
0०0९400032, 


३८852 
8, oU=AGRICULTURE DIARY 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, 


९. व्यवस्थापकीय संचालक, पाटोदा तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड. 


१०. श्री. वसंत मुरलीधर काळे,रा.धनगरजवळका ता.पाटोदा जि.बीड 


११. निवडनस्ती (कार्यासन -पदुम-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


